राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सहशिक्षण सैनिकी 
शाळा, औरंगाबाद या सैनिकी शाळेसाठी 
आदिवासी विदयार्थ्याकरिता इ.१२ वी (विज्ञान) 
अतिरीक्त तुकडी सन २०२१-२२ ऐवजी सन 
२०१५-१६ पासून मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इसैजा-२०२०/प्र.क्र.५/२०२०/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२. 
दिनांक : १३ मे, २०२२ 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SAV १०९५/(२७८/९५)/माशि-८, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक FAM १००१/(१८५/२००१)/माशि-७, 
दिनांक ५ जुले, २००२ 

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक FAM २००६/प्र.क्र.१२३/माशि-७, 
दिनांक २४ डिसेंबर, २००७ 

४) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SM २०१४/प्र.क्र.१११/एसएम-६, 
दिनांक ८ सप्टेंबर, २०१७ 

५) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक FAM २०१७/प्र.क्र.१८३/एसएम-६, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०१९ 

६) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक BWM २०२०/प्र.क्र.५/एसएम-६, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सैनिकी शाळा, रायपूर, जि. औरंगाबाद या सैनिकी शाळेस संदर्भ 
क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये इ. १२ वी ची आदिवासी तुकडी शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून 
सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सुधारणा करुन सदर आदिवासी तुकडी सन 
२०२१-२२ ऐवजी सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास खालील अटीच्या अधिन 
राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

) राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी सहशिक्षण सैनिकी शाळा, रायपूर, जि. औरंगाबाद या सैनिकी 
शाळेस सन २०१५-१६ या शौक्षणिक वर्षापासून इ. १२ वी च्या आदिवासी विद्यार्थ्याच्या 
स्वतंत्र तुकडीस मान्यता दिली तरी यासाठी अनुज्ञेय शिक्षकांना सन २०१५-१६ ते सन 
२०२०-२०२१ या कालावधीची वेतन थकबाकी देय होणार नाही. या कालावधीतील वेतन 
देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित संस्थेची राहील. 


०२. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २/का-११, 
दिनांक १४.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इसैशा-२०२०/प्र.क्र.५/२०२०/एसएम-६ 


053. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१३१७११३३२४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUDHIR PANDITRAO 
SHASTRI 


(सुधीर पं. शास्त्री) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, 

५. सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
७. सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

८. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
११.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 

१२.कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१४.निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


